जलसंपदा विभागासाठी “Online Estimate and 
Contract Management (EstiCoM)” प्रणाली 
विकसित करण्यासाठी स्थापन केलेल्या “Esticom 
प्रणाली सनियंत्रण समितीची पुर्नरचना करणेबाबत” 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक ईप्रशा- २०१८(१५३/२०१८)/निवसं-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दि. ३१ ऑगस्ट २०१८ 


वाचा:-१. शासन निर्णय क्र .ई-प्रशासन २०१६(२३६/१६) लपा १-दिनांक ०२/०९/२०१६ 
२. शासन निर्णय क्र .ई-प्रशासन २०१६(२३६/१६) लपा १-दिनांक ०१/१०/२०१६ 
३. सहायक मुख्य अभियंता (वि. प्र, जलसंपदा विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र.मु. अ.(वि.प्रो/ 
उ.अ-३/ई-प्रशासन/३५५६/२०१८ दि.१६.०८.२०१८ 
प्रस्तावना: 
संदर्भ क्रमांक १ येथिळ शासन निर्णयान्वये “01॥18 Estimate and Contract Management (EstiCoM)” 
प्रणाळी विकसित करण्यासाठी “Esticom प्रणाली संनियंत्रण समिती” गठीत करण्यात आली आहे. संदर्भ क्रमांक २ 
च्या शासन निर्णयान्वये सदर समितीची पुनर्रचना करण्यात आली. तथापी सदर समितीतील काही सदस्य पदोन्नत 
झाले आहेत तर काही सदस्य सेवानिवृत्त झाळे आहेत तर काही सदस्यांची बदली झाली आहे. यास्तव सदर 
समितीची पुर्नरचना करण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 
“Online Estimate and Contract Management (EstiCoM)” प्रणाली विकसित करण्यासाठी स्थापन 
केलेल्या “EstiCoM प्रणाली सनियंत्रण समितीची पुर्नरचना करण्यात येत आहे. सदर उप समितीमध्ये जलसंपदा 
विभागामध्ये कार्यरत असणा-या खालील अधिकाऱ्यांचा समावेडा करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. नाव पदनाम समितीमधील पदनाम 
aa श्री.आर. आर. शाहा मुख्य अभियंता अध्यक्ष 

२ श्री. एच. एन. धुमाळ अधीक्षक अभियंता सदस्य 

३ श्री. एच. व्ही. गुणाले अधीक्षक अभियंता सदस्य 

8 श्रीमती पूर्णिमा देसाई अधीक्षक अभियंता सदस्य 

५.  । श्री. प्रवीण कोल्हे अधीक्षक अभियंता सदस्य 

६. श्री.बी.के. ate कार्यकारी अभियंता सदस्य 

७. । श्री. साईनाथ निवृत्त विभागीय लेखापाल । सदस्य 

८. | श्री. अभय काटकर कार्यकारी अभियंता सदस्य 

९. । कार्यकारी अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन संगणकौकरण विभाग, पुणे । सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः ईप्रशा- २०१८(१५३/२०१८)/निवसं-३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५///.॥1४॥॥४॥8५॥॥8.9०५.॥या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०९०११२०७२०३९२७ असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


a Digitally signed by Sanjay Madhukar Belsare 
S a nj ay M a d h U ka [| DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Water 
Resources Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=544e07f06fbab 1 00dc2bfe33db79fc14350d78d6c 


B e | ५ ठे re 16f8feab484d842c496717d, cn=Sanjay Madhukar Belsare 


(डॉ. संजय बेलसरे) 
शासनाचे उपसचिव 


प्रत माहितीसाठी -: 
१) मा.मंत्री ,जलसंपदा ,महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव. 
२ मा.राज्यमंत्री ,जलसंपदा ,महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव. 
३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र मुंबई/ नागपूर 
8) प्रधान सचिव (जलसंपदा) ,यांचे स्वीय सहाय्यक. 
५) सचिव (लाक्षेवि), यांचे स्वीय सहाय्यक. 
६) सचिव (प्रकल्प समन्वय), यांचे स्वीय सहाय्यक. 
७ सर्व महासंचालक , जलसंपदा विभाग 
८) सर्व कार्यकारी संचाळक , जलसंपदा विभाग 
९) सर्व मुख्य अभियंता व सह सचिव ,जलसंपदा विभाग ,मंत्रालय ,मुंबई ३२ 
qo) आंतरवित्तीय सल्लागार व उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
११) सर्व मुख्य अभियंता ,जलसंपदा विभाग. 
१२) सर्व अधीक्षक अभियंता व उप सचिव , जलसंपदा विभाग ,मंत्रालय ,मुंबई ३२ 
१३) सर्व अधीक्षक अभियंता , जलसंपदा विभाग. 
१४) सर्व सदस्य, Esticom प्रणाली सनियंत्रण समिती 
१५) निवड नस्ती (निवसं-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


